महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस दलातील पोलीस 
शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांना २० दिवसांच्या 
नैमित्तिक रजा विशेष बाब म्हणून अनुज्ञेय 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एलईव्ही ०९२१/२२८३/प्र.क्र.9५२/पोल- ५ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक एलव्हीई-०२९९/प्र.क्र.१५१/पोल-५ब, दिनांक २३/०३/२०००. 


प्रस्तावना :- 


पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना एका कॅलेंडर वर्षात १२ 
ऐवजी ८ नैमित्तिक रजा मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला व त्यानुषंगाने विशोष बाब म्हणून पोलीस 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना एका कॅलेंडर वर्षात १२ दिवस नैमित्तिक रजा शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक 
एलव्हीई ०२९९ / प्र.क्र.१५१/पोल-५ब, दिनांक २३.०३.२००० अन्वये अनुज्ञेय करण्यात आल्या आहेत. पोलीस 
दलातील कामकाजाचा व्याप, प्रतिदिन ०८.३० तासांपेक्षा अधिक वेळ थांबून कर्तव्य पार पाडण्याबाबत 
जबाबदारी, विविध सण व उत्सवांच्या अनुषंगाने असलेले बंदोबस्त तसेच व्हीआयपी व अन्य बंदोबस्तांमुळे एकूण 
कर्तव्य कालावधीत अपरिहार्यपणे वाढ होणारा कालावधी इ.बाबी विचारात घेता, पोलीस दलातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर व कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. पोलीस दलातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता, आरोग्य व कौटुंबिक स्वास्थ्य या दृष्टिकोनातून पोळीस शिपाई ते पोलीस 
निरीक्षक यांच्या नैमित्तिक रजेत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार मा.मंत्रिमंडळाच्या 
मान्यतेने पोळीस दलातील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या रजेबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील पोलीस दलातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक या पदावरील अधिकारी/कर्मचारी 

यांना सध्या एका कॅलेंडर वर्षात देय असलेल्या १२ दिवसांच्या नैमित्तिक रजांऐवजी जास्तीत जास्त 
२० (वीस ) दिवस नैमित्तिक रजा विशेष बाब म्हणून अनुज्ञेय करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१००३१३१०३८७५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHYAM ARJUNRAO 2 ; 
TAGADE 5 ie 
(इ१याम तागडे) 

अपर मुख्य सचिव, (अ.व सु.) 

गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१ .मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


झासन निर्णय क्रमांकः एलईव्ही ०९२१/२२८३/प्र.क्र.७५२/पोळल- ५ब 


२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. सर्व पोलीस आयुक्त. 

५. सर्व पोलीस अधिक्षक. 

६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ व २. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. निवडनस्ती, कार्यासन पोल -५ब,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


